सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील 
अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना 
आर्थिक मदत देण्याबाबत - शाहीद स्क्वॉर्डन लिडर 
निनाद अनिल मांडवगणे जि. नाशिक. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२१/प्र. क्र. १४०/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १५/०६/२०२१. 


वाचा- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मासैम २०१९/(प्र.क्र.६८)/२०१९/२८, 
दिनांक ०२/०८/२०१९ 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांचे पत्र क्र.१६०२५/निनाद अनिल मांडवगणे / 
सैकवि-१६, दिनांक १०/०६/२०२१ 
प्रस्तावना- 


युध्दात, युध्दजन्य परिस्थितीमध्ये, तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / देशाबाहेरील 
मोहिमेत धारातीर्थी पडलेल्या राज्यातील सैनिकांच्या वारसांना तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, 
चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या राज्यातील सीमा सुरक्षा बल व इतर तत्सम निमलष्कर दलातील सैनिकांच्या 
वारसांना संदर्भाधिन दिनांक ०२/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू. १.०० कोटी इतकी आर्थिक मदत 
देण्यात येते. 


शासन निर्णय- 
सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांनी दिनांक १० जून, २०२१ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार, महाराष्ट्र राज्यातील धारातीर्थी पडलेले जवान, 
स्क्वॉर्डन लिडर निनाद अनिल मांडवगणे, जि. नाशिक यांच्या अवलंबितांना पुढीलप्रमाणे आर्थिक मदत 
देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 
नाव व पत्ता शाहीद दिनांक,मोहिम व ठिकाण 

नं ३०८२०-बी, २७ फेब्रुवारी, २०१९. १श्रीमती विजेता निनाद मांडवगणे (वीरपत्नी) - 

स्क्वॉर्डन लिडर बडगाम (जम्मू-काइमीर) येथे | रू. ६० लाख 
निनाद अनिल मांडवगणे कर्तव्य बजावत असताना २श्रीमती सुषमा अनिल मांडवगणे (वीरमाता)- 
बंगला नं. १२, साईस्वप्ना | हेलिकॉप्टर shar झाल्यामुळे | रू. २० लाख 


सोसायटी, डीजीपी नं.१ शाहीद. ३श्री. अनिल रघुनाथ मांडवगणे (वीरपिता) - 
जवळ, बँक ऑफ इंडिया रू. २०.०० लाख 
कॉलनी, नाशिक. बंगला नं. १२, साईस्वप्ना सोसायटी, डीजीपी नं.१ 
४२२००३. जवळ, बँक ऑफ इंडिया कॉलनी, नाशिक. ४२२००३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२१/प्र. क्र. १४०/का-२८ 


२. इाहीद स्क्वॉर्डन लिडर निनाद अनिल मांडवगणे यांच्या अवलंबितास एकूण अनुज्ञेय (रू. १.०० कोटी) 
रक्कमेपैकी रु. ५०,००,०००/- (रु.पन्नास लाख फक्त) इतकी रक्कम मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून 
घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत बँकेत सद्यस्थितीत गुंतविळेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 
३. शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी (उर्वरीत अनुज्ञेय रकमेसाठी) होणारा खर्च 
रु. ५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लाख फक्त) हा मागणी क्र.ए-५ लेखाशीर्ष "२२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६० - इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम,१०२-सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतने, 
(००)(०४)देशांतर्गत/सुरक्षासंबंधी मोहिमेत-चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवळलंबितांना 
आर्थिक मदत (२२३५ २६०८) ५०-इतर खर्च "या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मंजुर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, नाशिक 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना द्यावयाची 
आर्थिक मदत ECS द्वारे देण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. 

५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मासैम २०१९/(प्र.क्र.६८) /२०१९/२८, दिनांक ०२/०८/२०१९ मधील मार्गदर्शक 
तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर TINA निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१५१७३०४५२५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ogi 
Sarita Rishi Bandekar ‘* 


st=Mal tra, 

2.5.4.20=b31073f189a9b7ba7ef841687ad2f151460b9ae8c9e4e2 
740bbe899e390072c5, 

Deshmukh a ar abceisdh vasoasteczniandshtee2 
9c64d6c44e00a701cdaac, cn=Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 

Date: 2021.06.15 17:41:15 +05'30° 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
‘nment Of Maharashtra, ou=General 
ion Department, postalCode=400032, 


प्रत, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 

कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 

जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, 

संचाळक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 

जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, नाशिक, 

सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई - ३२, 


Cc “७ A  -0 


Cc 
ae 


“0 (२ 6 & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२१/प्र. क्र. १४०/का-२८ 
१०. श्रीमती विजेता निनाद मांडवगणे (वीरपत्नी) - बंगला नं. 92, साईस्वप्ना सोसायटी, 
डीजीपी नं.१ जवळ, बँक ऑफ इंडिया कॉलनी, नाशिक. ४२२००३ 
११. श्रीमती सुषमा अनिल मांडवगणे (वीरमाता)- बंगला नं. १२, साईस्वप्ना सोसायटी, 
डीजीपी नं.१ जवळ, बँक ऑफ इंडिया कॉलनी, नाशिक. ४२२००३ 
श्री. अनिल रघुनाथ मांडवगणे (वीरपिता) - बंगला नं. १२, साईस्वप्ना सोसायटी, डीजीपी 
नं.१ जवळ, बँक ऑफ इंडिया कॉलनी, नाशिक. ४२२००३ 
१३. निवडनस्ती २ प्रती. 


AR 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


